इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 
अनुदानित आश्रमशाळांकरीता स्वतंत्र 
कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीच्या विकसन व 
देखभालीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक विभशा-२०२४/प्र.क्र.११३/विजाभज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:-३१ मे, २०२४. 


वाचा:- १) शासन पत्र वित्त विभाग, क्रमांक.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२७/कोषाप्रजा-४, 

दिनांक ०९/०८/२०१८ व दिनांक ०३/११/२०१८. 

2) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, क्रमांक.मातंसं 
२०२२/प्र.क्र.४७/ से-२/३९, दि.२७ सप्टेंबर, २०२२. 

3) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.सेवार्थ- 
२०१९/प्र.क्र.२५/विजाभज-१, दि.१८ मे, २०२३. 

४ महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाचे पत्र क्रमांक MH-IT/OW/0328/00§24, 
दि.१४/०३/२०२४. 


शासन निर्णय:- 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळांकरीता स्वतंत्र कस्टमाईज्ड 
सेवार्थ प्रणाली विकसित करणे व सदर प्रणालीचे देखभाल करण्याचे काम महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळाकडून करुन घेण्यात येत आहे. 


२. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील दिनांक ०१/०४/२०२३ ते दिनांक ३१/०३/२०२४ या एक 
वर्षाच्या कालावधीसाठी सदर प्रणाळीकरीता आवश्‍यक असणारे तांत्रिक मनुष्यबळ माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळून उपलब्ध करुन घेण्यासाठी संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. सदर मान्यता कालावधी दिनांक ३१ मार्च, २०२४ रोजी संपुष्टात आळा असून, विभागाच्या 
कस्टमाईज्ड प्रणालीचे कामकाज पुढे चाळू ठेवण्याकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या तांत्रिक मनुष्यबळाची 
सेवा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करुन घेण्यासाठी मान्यता देण्याचे महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळाकडून संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 


३. शासनाने सर्व विभागाच्या कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणाळीचे कामकाज महाआयटी यांचेकडून 
करुन घेण्याबाबत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या पत्रातील सूचना आहेत. त्यानुसार या विभागाच्या 
अधिनस्त चालविण्यात येणा-या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळातील शिक्षक / 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२४/प्र.क्र.११३/विजाभज-१ 


शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वेतन व अनुषंगिक सेवा बाबींसाठी कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीच्या विकसन व 
देखभाल करण्यासाठी आणि सदर प्रणाली सुरळीत सुरु राहण्यासाठी स्वतंत्रपणे १- Sr.Software 
Developer, 2-Software Developer, 3-IT Office Assistance आणि 20% विभागून १-७. 


Technical Manager, 2-Project Lead, 3-Business Analyst ४-॥१७॥/०॥५९ Specialist, 4- 
Database Administator, &-Software Tester, ७-॥ Office Assistant इतके तांत्रिक मनुष्यबळ 
उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) यांचेकडून उक्त सेवेसाठी दिनांक २७/०९/२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दर घोषीत करण्यात आला आहे. सदर दर दिनांक ३०/०९/२०२३ पर्यंत 
वैध राहतील, त्यानंतर निविदेतील ५.९(२) येथील तरतूदीनुसार यानंतरच्या प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला 
आधारभूत दरपत्रकामधील प्रत्येक पदनामाचा दर ८ टक्‍क्‍यांनी वाढवून सुधारीत करण्यात येतील आणि 
सदर दर त्या वर्षाचा आधारभूत दर गणला जाईल, अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. उक्त सूचनेनुसार 
या विभागाने सेवार्थ प्रणाली विकसनासाठी उपलब्ध करुन घेतलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळासाठी खाळील 
अटींच्या अधीन महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास मोबदला देण्यात येईल. 


१. सदर आदेश दिनांक ०१/०४/२०२४ ते दिनांक ३१/०३/२०२४ या एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी लागू असतील. 
२. माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने DCPS/NPS संबंधीच्या कामकाजाचा दर 
पंधरवाड्यातील प्रगती अहवाल या विभागास सादर करावा तसेच सदरहू काम या आदेझाच्या 
कालावधीत कोणत्याही परिस्थितीत पुर्ण करणे आवश्‍यक राहतील. 
३. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने विभागामार्फत महामंडळास वेळोवेळी नेमून दिलेल्या Key 
Performance ॥१५०80/5 च्या पुर्ततेचा अहवाल दर पंधवाड्यात या विभागास सादर करणे 
AMAA राहील. 
४. या आदेशान्वये मान्यता दिलेल्या प्रत्येक तांत्रिक मनुष्यबळाकडून केलेल्या 
कामकाजाचा प्रगती अहवाल महामंडळास दर पंधरवाड्यात विभागास सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 
५. उपरोक्त तांत्रिक मनुष्यबळावर होणारा खर्च मागणी क्र. झेडजी-२, २२५१-सचिवालयीन- 
सामाजिक सेवा, (०९०) सचिवालय, (०१) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राज्य योजना, (०१(०१) इ-शासन 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी (२२५११३३४) (कार्यक्रम), १७-संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखाळील सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात याया. 


६. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळांकरीता स्वतंत्र वाटमाईज्ड 
सेवार्थ प्रणालीच्या विकसन, देखभाळ व आवश्यक त्या सुधारणा वेळोवेळी करण्याची तसेच, सदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२४/प्र.क्र.११३/विजाभज-१ 


प्रणालीमध्ये काम करतांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचे तात्काळ निराकरण करण्याची कार्यवाही 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने करावी. 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०५३११७०६२४४४३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
\VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD 
‘ARE DEPARTMENT, 


arashtra, 
0733905 


SALUNKE नं 


Date: 202: 


124529DBD2192A0E21273, 
\S TARACHAND SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा 
मा 


| 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


A 
| 


oC AN 
a 4 


Cc 


4 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
१३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


SG © 


wen 


१४) लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५) उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित, दालन क्र.५१४, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई. 
१९) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) निवडनस्ती (विजाभज-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


